Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १२ ]] 


सोमवार , जून २५ , २०१८ / आषाढ ४ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ०९ , 

किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- नपनि - कावि-५२९ - २०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( ९ ) नियम ७- क अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , अभिजीत बांगर, भा.प्र.से.,जिल्हाधिकारी , अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ (बुधवार ) 
रोजी अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २) मध्ये 
दर्शविलेल्या नगर पंचायतीत , त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 

अध्यक्षाचे नांव 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


तिवसा 


वैभव सतीशराव वानखडे 


खुला 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 
अ-एक- अ -१ ( १५ ९ ६) . 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २५, २०१८/ आषाढ ४ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३२. 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20 - L.EA.K.Ele- W.S. - 529-2018. 


In exercise of the powers under Section 51 ( 9) Rule 7 - C of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats 
& Industrial Townships Act, 1965. Abhijeet Bangar, I.A.S., Collector, Amravatihereby publish names of President of 
Nagar Panchayat, Tiosa for which the election has been held on dated 30-05-2018 (Wednesday ) as shown in Schedule 
below in Col. No. ( 3) is elected for the Nagar Panchayat shown in Col. No. (2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name ofNagar 

Panchayat 


Name of President 

Elected 


Whether the seat is reserved 

if so for which category 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Tiosa 


Vaibhav Satishrao Wankhade 


Open 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR ( I.A.S.) , 

Collector, Amravati . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- नपनि - कावि- ५३३-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ ( ४) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , अभिजीत बांगर , भा.प्र.से. , जिल्हाधिकारी , अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ ( बुधवार ) रोजी 
अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा या नगर पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचेस्तंभ (२) मध्ये दर्शविलेल्या 
नगर पंचायतीत, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 

उपाध्यक्षाचे नांव 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


तिवसा 


संध्या किसन मुंदाणे 


लागू नाही 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २५ , २०१८/ आषाढ ४ , शके १९ ४० 


३ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20 - L.EA.K.Ele- W.S.- 533-2018. 


In exercise of the powers under Section 51 - A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act, 1965. Abhijeet Bangar, I.A.S., Collector,Amravati hereby publish names of Vice - President 
of Nagar Panchayat, Tiosa for which the election has been held on dated 30-05-2018 (Wednesday) as shown in 
Schedule below in Col. No. (3 ) is elected for the Nagar Panchayat shown in Col. No. (2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Nagar 

Panchayat 


Name of Vice - President Whether the seat is reserved 
Elected 

if so for which category 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Tiosa 


Sandhya Kisan Mundane 


Not Applicable 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR( I.A.S.) , 

Collector, Amravati. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- नपनि - कावि - ५३०-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ ( ९) नियम ७- क अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , अभिजीत बांगर, भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी , अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ ( बुधवार ) 
रोजी अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २) मध्ये 
दर्शविलेल्या नगर पंचायतीत , त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 

अध्यक्षाचे नांव 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


भातकुली 


रेखा दिनेश पवार 


अनुसूचित जमाती 

( महिला ) 


: 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जून २५ , २०१८ / आषाढ ४ , शके १९४० 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३६ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20 - L.EA.K.Ele- W.S.- 530-2018. 


In exercise of the powers under Section 51 (9 ) Rule 7 - C of the Maharashtra Municipal Councils , NagarPanchayats 
& Industrial Townships Act, 1965. I, Abhijeet Bangar, I.A.S., Collector, Amravati hereby publish nameof President of 
Nagar Panchayat, Bhatkuli forwhich the election has been held on Dated 30-05-2018 (Wednesday) as shown below 
Schedule in Col. No. ( 3 ) is elected for the Nagar Panchayat shown in the Col. No. (2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name ofNagar 

Panchayat 


Name of President 

Elected 


Whether the seat is reserved 

if , so for which category 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Bhatkuli 


Rekha Dinesh Pawar 


Scheduled Tribe 

(Female ) 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR( I.A.S.) , 

Collector, Amravati. 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ. क्र . ३७. 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० -स्थानि - अका -नपनि - कावि - ५३४-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ - अ (४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , अभिजीत बांगर, भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी , अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ (बुधवार ) रोजी 
अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली या नगर पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २) मध्ये दर्शविलेल्या 
नगर पंचायतीत , त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ( ३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 

उपाध्यक्षाचे नाव 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


भातकुली 


गिरीष रामकिसनजी कासट 


लागू नाही 


अमरावती 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


दिनांक १५ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २५ , २०१८/ आषाढ ४ , शके १९ ४० 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20 - L.EA.K.Ele- W.S.- 534-2018. 


In exercise of the powers under Section 51 -A ( 4) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965. I, Abhijeet Bangar , I.A.S., Collector, Amravati hereby publish name of Vice - President 
ofNagar Panchayat, Bhatkuli for which the election has been held on Dated 30-05-2018 (Wednesday ) as shown below 
Schedule in Col. No. ( 3 ) is elected for the Nagar Panchayat shown in the Col. No. (2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Nagar 

Panchayat 


Name of Vice -President Whether the seat is reserved 
Elected 

if, so for which category 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Bhatkuli 


Girish Ramkisanji Kasat 


Not Applicable 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR( I.A.S.) , 

Collector, Amravati . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३९ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- नपनि - कावि- ५३१-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ ( ९) नियम ७- क अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , अभिजीत बांगर , भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी , अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ ( बुधवार) 
रोजी अमरावती जिल्ह्यातील नांदगांव खंडेश्वर या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचे स्तंभ (२) मध्ये 
दर्शविलेल्या नगर पंचायतीत , त्यांच्या नावासमोर स्तंभ (३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


अध्यक्षाचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


नांदगांव खंडेश्वर 


संजय दौलतराव पोफळे 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


अ - एक - अ -२ ( १५९ ६ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २५, २०१८/ आषाढ ४ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20 - L.EA.K.Ele- W.S.- 531-2018. 


In exercise of the powers under Section 51 ( 9) Rule 7 - C of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
& Industrial Townships Act , 1965 . I, Abhijeet Bangar , I.A.S. , Collector, Amravati hereby publish name of President of 
NagarPanchayat Nandgaon Khandeshwar for which the election has been held on dated 30-05-2018 (Wednesday) as 
shown below Schedulein Col. No. ( 3 ) is elected for the Nagar Panchayat showninthe Col. No. ( 2). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Nagar 

Panchayat 


Name of President 

Elected 


Whether the seat is reserved 

if so , forwhich category 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Nandgaon Khandeshwar 


Sanjay Daulatrao Pophale Backward Class of Citizens 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR ( I.A.S.) , 

Collector, Amravati . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ४१. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० -स्थानि- अका - नपनि - कावि- ५३५-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ (४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , अभिजीत बांगर, भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ ( बुधवार) रोजी 
अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर या नगर पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २) मध्ये 
दर्शविलेल्या नगर पंचायतीत, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ (३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 

उपाध्यक्षाचे नांव 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


१ 


नांदगांव खंडेश्वर 


प्रिती निलेश ईखार 


लागू नाही 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २५ , २०१८/ आषाढ ४ , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20 - L.FA.K.Ele- W.S.- 535-2018. 


In exercise of the powers under Section 51 - A ( 4) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats 
& Industrial TownshipsAct, 1965. I, Abhijeet Bangar, I.A.S., Collector, Amravati hereby publish name of Vice- Presi 
dent of Nagar Panchayat Nandgaon Khandeshwar for which the election has been held on dated 30-05-2018 (Wednes 
day) as shown below in Schedule in Col. No. (3 ) is elected for the Nagar Panchayat shown in Col. No. (2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name ofNagar 

Panchayat 


Name of Vice -President Whether the seat is reserved 
Elected 

if so , for which category 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


1 


Nandgaon Khandeshwar 


Priti Nilesh Ikhar 


Not Applicable 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR (I.A.S.) , 

Collector, Amravati . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० - स्थानि - अका- नपनि - कावि - ५३२-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ ( ९) नियम ७ क अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , अभिजीत बांगर, भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ (बुधवार ) 
रोजी अमरावती जिल्ह्यातील धारणी या नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २) मध्ये 
दर्शविलेल्या नगर पंचायतीत , त्यांच्या नावासमोर स्तंभ (३) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 

अध्यक्षाचे नांव 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४) 


१ 


धारणी 


शैलेंद्र छोटेलाल जांबेकर 


अनुसूचित जमाती 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २५, २०१८/ आषाढ ४ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 20 - L.EA.K.Ele- W.S.- 532-2018. 


In exercise of the powers under Section 51 (9 ) Rule 7 - C of the Maharashtra Municipal Councils , NagarPanchayats 
& Industrial Townships Act, 1965. 1, Abhijeet Bangar, I.A.S., Collector, Amravati hereby publish nameof President of 
Nagar Panchayat, Dharni for which the election has been held on Dated 30-05-2018 (Wednesday) as shown below 
Schedule in Col. No. ( 3 ) is elected for the Nagar Panchayat shown in the Col. No. (2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name ofNagar 

Panchayat 


Name of President 

Elected 


Whether the seat is reserved 

if , so for which category 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Dharni 


Shailendra Chotelal Jambekar 


Scheduled Tribe 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR ( I.A.S.) , 

Collector, Amravati . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४५. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २० -स्थानि- अका- नपनि- कावि - ५३६-२०१८. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ - अ (४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , अभिजीत बांगर , भा.प्र.से., जिल्हाधिकारी, अमरावती या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ३०-०५-२०१८ ( बुधवार) रोजी 
अमरावती जिल्ह्यातील धारणी या नगर पंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २) मध्ये दर्शविलेल्या 
नगर पंचायतीत, त्यांच्या नावासमोर स्तंभ (३ ) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 


सदस्यामधून निवडून आलेल्या 

उपाध्यक्षाचे नाव 


जागा राखीव असेल तर 

त्याचा प्रवर्ग 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


१ 


धारणी 


सुनिल श्यामलाल चौथमल 


लागू नाही 


अमरावती : 
दिनांक १५ जून २०१८ . 


अभिजीत बांगर ( भा.प्र.से.), 
जिल्हाधिकारी , अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून २५ , २०१८/ आषाढ ४ , शके १९ ४० 


९ 


HTT 9-34 (37841. ) (31. f . g .), 7.9. 27., 37. 55.8 & . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk -20 -L.F.A.K.Ele -W.S.-536-2018.— 


In exercise of the powers under Section 51- A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act, 1965. I, Abhijeet Bangar, I.A.S., Collector, Amravati hereby publish nameof Vice - President 
ofNagar Panchayat, Dharni for which the election has been held on Dated 30-05-2018 (Wednesday ) as shown below 
Schedule in Col. No. (3 ) is elected for the Nagar Panchayat shown in the Col. No. ( 2 ). 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Nagar 

Panchayat 


Name of Vice -President Whether the seat is reserved 
Elected 

if , so for which category 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


1 


Dharni 


Sunil ShyamlalChauthmal 


Not Applicable 


Amravati : 
Dated the 15th June 2018 . 


ABHIJEET BANGAR ( I.A.S.) , 

Collector, Amravati . 


37-305-37–3 ( 9488). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES,NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


